एकत्रित परिविक्षाधीन प्रशिक्षण कार्यक्रम (CPTP) 
९ अंतर्गत मोटार वाहन विभागातील ४ 
परिविक्षाधीन सहायक प्रादेशिक परिवहन 
अधिकाऱ्यांच्या महाराष्ट्र पोलीस अँकेडमी, 


नाशिक या संस्थेतील ४७ दिवसांच्या 
प्रशिक्षणाच्या खर्चास प्रशासकीय व वित्तीय 
मान्यता देण्याबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 


शासन निर्णय क्रमांकः एमव्हीडी- ०१२१/प्र.क्र.८/परि-४, 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : २२ ऑगस्ट, २०२४. 


वाचा : १. शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग क्र. टीआरएन-०९/प्र.क्र.३९/०९/१२-अ, 
दि. २३/९/२०२१. 


२. परिवहन आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे पत्र क्र.पआका/का-१३/प्रशिक्षण-२०/ २०२३/ 
जा.क्र. 4234, दि. २२.०५.२०२४. 


प्रस्तावना :- उपर्निदिष्ट २ येथील पत्रान्वये परिवहन आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांनी विनंती 
केल्यानुसार, एकत्रित परिविक्षाधीन प्रशिक्षण कार्यक्रम (CPTP) ९ अंतर्गत मोटार वाहन विभागातील ४ 
परिविक्षाधीन सहायक प्रादेशिक परिवहन अधिकाऱ्यांच्या महाराष्ट्र पोलीस ses, नाशिक या 
संस्थेतील ४७ दिवसांच्या प्रशिक्षणाच्या खर्चास प्रशासकीय व वित्तीय मान्यता देण्याची बाब झासनाच्या 
विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- वसंतराव नाईक राज्य कृषि विस्तार व्यवस्थापन प्रशिक्षण संस्था, नागपूर या 
संस्थेमार्फत एकत्रित परिविक्षाधीन प्रशिक्षण कार्यक्रम (CPTP) ९ अंतर्गत मोटार वाहन विभागातील ४ 
परिविक्षाधीन सहायक प्रादेशिक परिवहन अधिकाऱ्यांच्या महाराष्ट्र पोळीस अँकेडमी, नाशिक या 
संस्थेतील vo दिवसांच्या प्रशिक्षणाच्या रु. 3,9§,000/- (अक्षरी रुपये तीन लाख SEI हजार मात्र) 
इतक्या खर्चास प्रशासकीय व वित्तीय मान्यता देण्यात येत आहे. 


प्रशिक्षणाचा 
sas प्रतिदिन / प्रशिक्षणाचा 
a.| पदाचे संस्थेचे प्रशिक्षणाचा प्रशिक्षणाचे | प्रशिक्षणार्थी एकूण 
नावं प्रति ठे एकूण खर्च 
क्र. नाव नाव कालावधी प्रशिक्षणार्थी दिवस संख्या 
प्रशिक्षणार्थी रक्‍कम (रुपये) 
खर्च रक्‍कम 
सहायक | महाराष्ट्र 
_—— "se दि.२३.०१.२०२४ 
प्रादेशिक | पोलीस त्त 
* पवर्त ee ते 2,000/- | ४७ ४ ३,७६,०००/- 
परिवहन ac 
अधिकारी | नाशिक मि 


शासन निर्णय क्रमांकः एमव्हीडी-०१२१/प्र.क्र.८/परि-४ 

२. यासाठी येणारा खर्च " मागणी क्र. बी-३, २०४१ वाहनावरील कर, (०१)(०२) मोटार वाहन 
विभागातील अधिकारी व कर्मचारी यांना प्रशिक्षण (योजनांतर्गत) (२०४१ ०३४१)-१३ कार्यालयीन खर्च " 
या लेखाशीर्षाखाळी सन २०२४-२५ या आर्थिक वर्षाकरीता मंजूर तरतूदीमधून भागविण्यात यावा. 


३. वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका, १९७८, भाग-पहिला उप विभाग-तीन मधील अनुक्रमांक ४ व 
महाराष्ट्र अर्थसंकल्प नियम पुस्तिका मधील परिच्छेद २७(२) अ) नुसार एखाद्या योजनेला / प्रकल्पाला 
प्रशासकीय (वित्तीय मंजूरी धरुन) मान्यता देण्याबाबत आवर्ती खर्चाच्या बाबतीत वार्षिक रुपये पन्नास 
लक्ष व अनावर्ती खर्चाच्या बाबतीत रुपये पाच कोटी योजनेच्या खर्चास प्रशासकीय मान्यता देण्याचे 
अधिकार प्रशासकीय विभागांना आहेत. या अधिकारान्वये सदरहू शासन निर्णय निर्गमित करण्यात येत 
आहे. 


8. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०८२२१५१४३५४१२९ असा आहे. हा शासन 
निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेझानुसार व नावाने, 


Digitally signed by SUNIL BABURAO APATE 


DN: c=IN, o0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=HOME 
DEPARTMENT, 


2.5.4.20=19ff433c24f38ac95f09eaa0a 1 4f560224a1a78a80f8b940 
775fc013021ca5ca, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


serialINumber=4EA86DEC92091A126823D249DF451DF3C8D235 
CDD7E9111D7624C78A7C95B318, cn=SUNIL BABURAO APATE 


Date: 2024.08.22 15:29:17 +05'30' 


(J. aT. आपटे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत :- १. मा. राज्यपाल यांचे सचिव. 
२. महालेखापाल (लेखापरिक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र, १/२, मुंबई/नागपूर. 
३. परिवहन आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
४. सह परिवहन आयुक्त (निरीक्षण/प्रशासन/लेखा), परिवहन आयुक्‍त कार्यालय, मुंबई. 
५. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 
६. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
७. उप सचिव, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
८. उप/सह सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
९. कक्ष अधिकारी/अवर सचिव (बीयुडी-१), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
qo. संचालक, महाराष्ट्र पोलीस अँकेडमी, नाशिक. 
११.निवडनस्ती- (परि-४). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


